चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी - काहाली - 
कालेता - नान्होरी - तोरगांव - देऊळगांव 
बेलगाव- कोलारी रस्ता दर्जोन्रत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१२६/नियोजन-२ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १३ ऑगस्ट, २०१८ 


क्र.का-प्रआ/४४४३, दि. ०४/०६/२०१८. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये चंद्रपूर 
जिल्ह्यातील दोन इतर जिल्हा मार्ग रस्ते हे प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास 
सादर केलेला आहे. 


प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


सदर रस्त्यावरील वैनगंगा नदीवर मोठया उंच पुल व बंधाऱ्याचे बांधकाम करुन सदर रस्ता भंडारा 
जिल्ह्यातील इटान गावाला जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे सदर रस्त्याचे महत्त्व विचारात घेता, सदर रस्ता 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव विचारात घेता, चंद्रपूर 
जिल्ह्यातील खालील रस्ता Salad करण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 
: ब्रम्हपुरी Gest काळेता AeRt| इतर | (00/od 90/00) 20,00 प्रमुख जिल्हा 
तोरगांव देऊळगांव बेळगाव कोलारी । जिल्हा | १०.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०१ 
रस्ता. मार्ग -१०७ 
इतर (00/od १०/००) 
जिल्हा । १०.०० कि.मी. 
मार्ग- १२७ 


सदर रस्त्यावरील कालेता ते नान्होरी या २.७०० कि.मी. लांबी वर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत 
सन २०१९-२० मध्ये काम प्रस्तावित असल्याने “कालेता ते नान्होरी या २.७०० कि.मी. लांबीवर प्रधानमंत्री 
ग्रामसडक योजने अंतर्गत दोषदायित्व कालावधी संपल्यानंतरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे 


करण्यात येतील.” या अटीच्या अधीन राहून सदर रस्ता दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१२६/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग लांबीत 
२०.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१९५२.८८ + २०.००) म्हणजेच १९७२.८८ कि.मी. इतकी होईल. तसेच 
इतर जिल्हा मार्गाच्या जिल्ह्याच्या लांबीत २०.०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण (१५७८.४५-२०.००) म्हणजेच 
१५५८.४५ कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०८१३१५४८३७३०१८ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Swaroop Tukaram २१०? 
Swaroop pees 
Publi ks Department, 
Pp ICode=400032, ‘Mahar. 
2.5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8 
Tu ka fa m db33e2a8a322ed2dcfb496a3a971 
॥ ber=427875b948dcfc3f94a33993f9F923c 
b42f66fb0e5e2c213e8a174114e57 


Raipure crc nae i, 
(स्वरूप रायपुरे) 

उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 

२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 

करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


nN S 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


